सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा कृषि 
महोत्सव योजना राबविण्यासाठी 
प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता 
देण्याबाबत (शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.कृविका- २०१८/प्र.क्र. १३७/३ ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :०९ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा: 
१. समक्रमांकित शासन निर्णय, दि. ११ जुले, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


१ मुंबई वित्तीय नियम १९५९ च्या नियम 2 (vill) आणि महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ च्या 
नियम २८९ नुसार संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ पुढील प्रमाणे सुधारित 
करण्यात येत आहे. 


सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, 
पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
णि ' _।आयुकक्‍्तालयस्तर आयुक्‍्त(कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१. । जिल्हास्तर प्रकल्प संचालक आत्मा । जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


2. संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या. www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०९१७२५१०२५०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2018.08.09 17:30:57 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१ सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियामक मंडळ ( आत्मा) ( मुंबई व मुंबई 
उपनगर वगळून) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृविका- २०१८/प्र.क्र. 930 /3 ओ 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

३ सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा तथा सदस्य सचिव जिल्हा कृषि महोत्सव 
संयोजन समिती 

४ सर्व सदस्य, जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 


प्रत - 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव 

३ मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

५ आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 

७ महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 

८ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई. 

९ आयुक्त, पशुसंवर्धन, औंध, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

qo आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विभाग,आरे कॉलनी, गोरेगाव, मुंबई 

११ आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विकास, तारापोरवाला मत्स्यालय, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

१२ साखर आयुक्त, पुणे, 

१३ सहकार आयुक्त, पुणे 

१४ कुलगुरु, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

१५ कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

१६ कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर, 

१७ कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी, 

१८ महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भोसले नगर, भांभुर्डा, पुणे -७ 

१९ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग सारथी, 
महाकाली गुंफा मार्ग, अंधेरी ( पूर्व) मुंबई-९३ 

२० संचालक रेशीम उद्योग संचालनालय, प्रशासकीय इमारत इमारत क्र.२, ६ वा माळा, 
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, estes लाइन्स, नागपूर 

२१ संचालक,सी.आय.सी.आर, नागपूर, 

२२ संचालक, संत्रा संशोधन केंद्र, नागपूर ( सी.आय.सी.सी.) 

२३ कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, प्लॉट नं.आर-७, मार्केटयार्ड, 
गुलटेकडी, पुणे-३७ 

२४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, राजन हारुस, 
प्रभादेवी, सेच्युरी बाजार जवळ, मुंबई-२५ 

२५ व्यवस्थापकीय संचाळक, महाबीज, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, मर्या., महाबीज 
भवन, कृषि नगर, अकोळा- ४४४ १०४ 

२६ व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य मार्केटींग फेडरेशन, मुंबई , 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कृविका- २०१८/प्र.क्र. १३७/३ ओ 


२७ व्यवस्थापकीय संचाळक, खादी ग्रामोद्योग 

२८ व्यवस्थापकीय संचालक, नॅशनल हॉर्टीकल्वर fart, पुणे, 

२९ व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थीक विकास महामंडळ, 

३० व्यवस्थापकीय संचालक, महाग्रेप्स, ई-५, निसर्ग, मार्केटयार्ड, गुलटेकडी, पुणे- ३७ 

३१ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्या., कृषि उद्योग 
भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगाव (पूर्व) मुंबई-६५ 

३२ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, ५३९/बी, मार्केटयार्ड, 
गुलटेकडी, पुणे 

३३ कार्यकारी अधिकारी, एम.आय.डी.सी .लिमिटेड, मुंबई. 

३४ संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, धरमपेठ, 
नागपूर 

३५ सर्व संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

३६ सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

३७ सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

३८ सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

३९ सर्व मंत्रालयीन विभाग 

४० नियोजन विभाग, कार्यासन १४३१, मंत्रालय, मुंबई 

४१ वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-१, मंत्रालय, मुंबई 

४२ कृषि व पदुम विभाग/ कार्या.२ अ, मंत्रालय, मुंबई 

४३ निवड नस्ती /कार्या.३ अ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


